सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


क्र . २२ ] सोमवार दिनांक ३० डिसेंबर , २०१९ : पौष ९ , शके १ ९ ४१ 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


जिल्हाधीकारी, हिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे जहीर करतो की , हिंगोली 
जिल्ह्यातील नगर परिषद वसमत व नगरपंचायत औंढा ना . सदस्यांमधून 
दिनांक २६/११/ २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणूकीत खालील उमेदवार 
त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या नगर परिषद व नगरपंचायत मधून उपाध्यक्ष 
म्हणून निवडूण आलेले आहेत . असे जाहीर करुन त्यांची नावे असाधारण 
राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी या आदेशान्वये मान्यता देत आहे. 


क्र . नपाप्र/ २०१९ / कावी-६ ९३.- महाराष्ट्र नगरपरिषद /नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( १) अ व १९ चे पोट 
कलम ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी जगदीश मिनीयार , 


अ.क्र . 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


पक्ष 


नगर परिषद / 
नगरपंचातचे नाव 


१ 


नगर परिषद , वसमत 


श्री सिताराम गणपत म्यानेवार 


भारतीय जनता पार्टी 


२ 


नगरपंचायत औंढा ना . 


श्रीमती वत्सल्याबाई दादाराव देशमुख 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 


ठिकाण : हिंगोली 


जगदीश मिनीयार , 
जिल्हाधिकारी, हिंगोली . 


औ.भाग १ अ ( असा.) २२ 


१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


